Reg.No.NPCITY/ 236/ 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ५ , अंक १५ ] 


गुरुवार , डिसेंबर १९ , २०१९ / अग्रहायण २८ , शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये ६२.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - अमरावती विभागीय पुरवणी 


( भाग चार- ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १- अ ( असा .) ( अ.वि.पु.) म.शा.रा., अ.क्र . ६९ . 


जिल्हाधिकारी, यांजकडून 


क्रमांक अका-पंचायत - कावि-४५९८-२०१९. 


महाराष्ट्र शासनाने यवतमाळ जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (विमुक्त जाती व भटक्या जमातीसह ) 
महिलांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग या मधील महिलांसह) राखून ठेवावयाच्या पंचायत समिती सभापती 
पदांच्या आरक्षणाची सोडत दिनांक १४ डिसेंबर २०१९ रोजी काढण्यात आली असून ती खालील अनुसूचित दर्शविल्याप्रमाणे आहे. या अधिसूचनेप्रमाणे 
केलेले सभापती पदाचे आरक्षण सध्या सुरु असलेल्या सभापतीचे कालावधी नंतर उर्वरीत कालावधी करीता राहिल . 


अनुसूची 


अ.क्र . 


आरक्षण 


पंचायत समितीचे नांव 

( २ ) 


( १ ) 


( ३ ) 


१ 


कळंब 


अनुसूचित जाती ( महिला ) 


२ 


बाभुळगाव 


अनुसूचित जमाती 


अ .-एक - अ-१ ( १७३५ ). 


( १ ) 


२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक- अ अमरावती विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १९ , २०१९/ अग्रहायण २८ , शके १९ ४१ 


( १ ) 


( २ ) 


अनुसूची - चालू 

( ३ ) 
अनुसूचित जमाती ( महिला ) 


३ 


पुसद 


४ 


आणि 


अनुसूचित जमाती ( महिला ) 


५ 


दारव्हा 


नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (महिला ) 


w 


६ 


महागाव 


नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग ( महिला ) 


७ 


घाटंजी 


नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 


८ 


राळेगाव 


नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 


९ 


यवतमाळ 


सर्वसाधारण ( महिला) 


१० 


दिग्रस 


सर्वसाधारण ( महिला ) 


११ 


नेर 


सर्वसाधारण ( महिला ) 


१२ 


मारेगाव 


सर्वसाधारण ( महिला ) 


१३ 


उमरखेड 


सर्वसाधारण 


१४ 


केळापूर 


सर्वसाधारण 


१५ 


वणी 


सर्वसाधारण 


१६ 


झरी- जामणी 


सर्वसाधारण 


यवतमाळ : 


जलज शर्मा , 


दिनांक १४ डिसेंबर २०१ ९ . 


जिल्हाधिकारी , यवतमाळ. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATEOF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY 
AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


